सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ३८ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे - २५ , 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २२ ९ २ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२३१२ 


औ . भाग १-३८ 


पृष्ठे 

२२ ९ १ 
ते 

२२ ९ १ 


१ 

NOTIFICATION 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


By Law and Judiciary Department , 
Hutatma Rajguru Chowk , 
Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400032 

Date : 29th August , 2022 

NO.SPP.1622 / 758 / C.R.79 / D - XIV : - In 
exercise of the powers conferred by sub section ( 8 ) 
of the section 24 of the Code of Criminal Procedure . 
1973 ( Act No. II of 1974 ) . the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv . Shri . Milind 
Keshavrao Waghirkar as " Special Public Prosecutor " 
for conducting the case bearing no 99/2022 pending 
before Sessions Court , Beed which is arising out of 
C.R.No. 36 / 2022 registered Shivajinagar Police 
Station , Dist . Beed . 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ६१ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ६३ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


२२ ९ १ 


2. His appointment is strictly subject to the 
conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Condition Of Service and 
Remuneration ) Rules 1984 . 


3. Lump sum fees of Rs.50,000 / - ( Rupees Fifty 
Thousand Only ) as quoted by Adv . Shri . Milind 
Keshavrao Waghirkar has been already deposited by 
the applicant Shri . Yuvraj Gopal Devawale to the 
Government , vide R.B.I. Challan No. 6104 dated 
25/08/2022 . The amount will be paid to 
Adv . Shri . Milind Keshavrao Waghirkar after 
completion of the case . 


4. The Government reserves the right to revoke / 
modify / annul the order without assigning any reasons 
By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


( Vaishali P. Borude ) 
Section Officer , Law & Judiciary Department . 


२२ ९ २ 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 
अधिसूचना 

भूमीसंपादन , पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १ ९ ( ०१ ) 
दिनांक : - ३०/०८/२०२२ 

२०१७ / भूसं / कक्ष -२ / सिआर - १६. - ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुर्नवसन व पुर्नवसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम ” असा 
केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०१ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . आणि ज्याअर्थी , उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोटकलम ( ०२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , 
कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( ०१ ) च्या 
तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेच्या सारांश अनुसूची 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

२ 

अ.क्र . गावाचे नाव गट नंबर / भूमापन क्र . 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावः - नागझरवाडी - खामसवाडी तालुका - कळंब जिल्हा उस्मानाबाद 
अ.क्र . गावाचे नाव गट नंबर / भूमापन क्र . क्षेत्र हे . आर . 


१ 

१ 


२ ३ 
नागझरवाडी ११२ 
नागझरवाडी ९ १ 

नागझरवाडी ९ १ 

नागझरवाडी ९ १ 
नागझरवाडी ९ १ 

नागझरवाडी 
११० 

नागझरवाडी ११० 

नागझरवाडी 
नागझरवाडी 

९ ७ 
९ ६ 

९ 

१० नागझरवाडी 

८१ 

नागझरवाडी 
८१ 

११ 
१२ 

नागझरवाडी ७४ 
नागझरवाडी ७४ 

१३ 

१४ 

नागझरवाडी ७४ 

१५ 

नागझरवाडी ७४ 

१६ नागझरवाडी ७५ 


६ 

७ 

८ 


०.०४ 

०.०७ 


०.०३ 

०.०४ 

०.११ 
०.०८ 
०.१० 
०.१० 
०.०४ 
०.०४ 


०.०२ 

०.०२ 

०.०२ 

०.०४ 


१७ 

नागझरवाडी 

१८ 

नागझरवाडी 

१ ९ 

नागझरवाडी 

२० 

नागझरवाडी 

२१ 

नागझरवाडी 

नागझरवाडी 

२२ 
२३ 

खामसवाडी 

२४ खामसवाडी 
२५ खामसवाडी 

२६ खामसवाडी 
२७ खामसवाडी 

२८ खामसवाडी 
२ ९ खामसवाडी 
३० खामसवाडी 

खामसवाडी 

३१ 
३२ 

खामसवाडी 

३३ 

खामसवाडी 


७६ 

९ २ 

९ २ 

८० 

८० 


७ ९ 

८२७ 

८२७ 

८२७ 

८२८ 

८२८ 

८२८ 

८२८ 

८२५ 

८२५ 

८२४ 

८२४ 

एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


क्षेत्र हे.आर. 


०.१४ 

०.०६ 


०.०३ 


०.१० 


०.०१ 

०.०१ 


.०२ 

०१.५७ 


स्वाक्षरीत / 

( कौस्तुभ दिवेगावकर ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


प्रकल्पाचे नाव : - नागझरवाडी पा.त.क्र .०२ ते खामसवाडी पा.त.क्र .०१ 
जोड कालवा मौजे नागझरवाडी खामसवाडी तालुका कळंब जिल्हा 


उस्मानाबाद 

प्रकल्पाचे वर्णन : - नागझरवाडी पा.त. क्र . ०२ ते खामसवाडी पा.त. क्र . ०१ 
जोड कालवा मौजे नागझरवाडी खामसवाडी तालुका कळंब जिल्हा 


उस्मानाबाद . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - नागझरवाडी पा.त.क्र . ०२ ते खामसवाडी 
पा.त.क्र .०१ जोड कालवा मौजे नागझरवाडी खामसवाडी तालुका कळंब 
जिल्हा उस्मानाबाद यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे 

अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गाव नागझरवाडी - खामसवाडी तालुका कळंब जि . उस्मानाबाद 
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 

अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) दि . १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी कळंब यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक ३०/०८/२०२२ 

ठिकाण उस्मानाबाद 


स्वाक्षरीत / 

( कौस्तुभ दिवेगावकर ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 
२२ ९ ३ 

( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल . ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


३ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना यांजकडून 
अधिसुचना 

कलम ११ 

( भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 


✔ 


मा . जिल्हाधिकारी जालना , यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / भुसं / सम -२ 
प्र.क्र .४१ / २०२२ दिनांक १०/०६/२०२२ भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 
सिआर १ ९ / २०२२ मौ . सिरसगांव घाटी पा.त. क्र . १३ ता . बदनापुर , 
जि . जालना 


क्रमांक उ . वि . अ . / भुसंपादन / सिआर १ ९ / २०२२ दिनांक : २ ९ / ०६ / 
२०२२.- ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा 
२०१३ ) च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान कलेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना 
क्रमांक MIS - 11 / 2014 / C.R.77 / A - 2 , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसुचना असा केलेला आहे . ) द्वारे , भुमीसंपदान , 
पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला सदरहू अधिसुचना 
संबोधण्यात यावे . ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना 
( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ) ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत या जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी यांना कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसुची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल . ) अनुसुची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव समुचित 
शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात 
येते , असे अधिसुचीत करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपदान कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकांच विस्थापित करण्याचे कारण 
साहेब जोडलेल्या अनुसुचित ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजीक परिणाम सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसुची ०४ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोटकलम 
( १ ) नुसार विस्थापिंताचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता साहेब 
जोडलेल्या अनुसुची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसुची ०५ मध्ये माहिती 
देणे आवश्यक आहे . ) 


त्याअर्थी , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार 
अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमीनीचा अथवा 
जमीनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमीनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचीत केलेल्या भुमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतुन अशा भूमी मालकांस सुट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 


आणि म्हणुन ज्याअर्थी , समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसुची ०१ 


भूमीचे वर्णन : 
गावांचे नाव : - सिरसगाव घाटी 

अ.क्र . गट नंबर 

०१ 


gg : 


०५ 


०६ 


२७१ 

२७१ 

२७१ 

२७२ 

२७४ 

२७४ 

एकुण 


ता : - बदनापुर 

संपादित क्षेत्र अंदाजे ( हे . आर . ) 

०.१ ९ 

०.१ ९ 

०.० ९ 

०.०५ 

०.२० 

०.१० 

०.८२ 


जिल्हा : - जालना 


संपादनाचे प्रयोजन : - मौ . सिरसगाव घाटी येथील जमीन पाझर तलाव 
क्र .१३ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 


अनुसूची ०२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाचे स्वरुपाचे विवरण : - मौ . सिरसगांव घाटी येथील 
जमीन पाझर तलाव क्रमांक १३ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 
प्रकल्पाचे नाव : - सिरसगांव घाटी पाझर तलाव क्रमांक १३ . 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - सिरसगांव घाटी पाझर तलाव क्रमांक १३ 
च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 


सामाजीक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना 
पिण्याच्या पाण्याची सोय होते . 


अनुसुची ०३ 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता 
नाही , सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ०४ 

सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - ( सामाजीक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदीनुसार लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 
संदर्भ : - सबब माहिती निरंक 


अनुसुची ०५ 

नियुक्त कलेल्या प्रशासकाबाबत माहीती : 

( ०१ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
( ०२ ) प्रशासकीय कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( ०३ ) प्रशासकीय नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झालेला आहे त्याचा दिनांक 
: - निरंक . 


टिप : - उक्त जमीनीचा / जमीनीच्या योजनेचे ( प्लॅन ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 
दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ 
ठिकाण : - जालना 


( डॉ . संदिपान सानप ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी जालना . 


२२ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 


४ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना यांजकडून 
अधिसुचना 


कलम ११ 

( भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ) 


मा.जिल्हाधिकारी जालना , यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / भुसं / सम -२ / 
प्र.क्र .३५ / २०२२ दिनांक ० ९ / ०६ / २०२२ भुसंपादन प्रकरण क्रमांक सिआर 

२२/२०२२ मौ.नांदखेडा पा.त.क्र .१० ता . बदनापुर , जि.जालना 
क्रमांक उ.वि.अ. / भुसंपादन / सिआर २२/२०२२ दिनांक : २ ९ / ०६ / २०२२ . 
ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान कलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना क्रमांक MIS - 11 / 
2014 / C.R. 77 / A - 2 , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख उक्त अधिसुचना असा केलेला आहे . ) द्वारे , भुमीसंपदान , पुर्नवसन 
व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला सदरहू अधिसुचना संबोधण्यात 
यावे . ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना ( सदरहू 
कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ) ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी 
यांना कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचीत 
शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसुची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल . ) अनुसुची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव समुचित 
शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात 
येते , असे अधिसुचीत करणे आवश्यक आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपदान कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना भूधारकांच विस्थापित करण्याचे कारण साहेब जोडलेल्या 
अनुसुचित ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना सामाजीक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या 
अनुसुची ०४ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोटकलम ( १ ) 
नुसार विस्थापिंताचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता साहेब जोडलेल्या 
अनुसुची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केले आहे . ( प्रशासकाची 
नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसुची ०५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे . ) 


त्याअर्थी , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार अधिसुचना 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली 
कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमीनीचा अथवा जमीनीच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार 
नाही किंवा अश्या जमीनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचीत केलेल्या भुमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतुन अशा भूमी मालकांस सुट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन 


भाग १ - पुरवणी 

व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल . ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणुन ज्याअर्थी , समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 
अनुसुची ०१ 


भूमीचे वर्णन : 

गीवांचे नाव : - नांदखेडा / भाकरवाडी , ता : - बदनापुर जिल्हा : - जालना 
अ.क्र . गट नंबर संपादित क्षेत्र अंदाजे ( हे.आर. ) 
नांदखेडा 

१ ९ ५ 

१ ९ ५ 

१ ९ ६ 

१ ९ ६ 

१ ९ ६ 

१ ९ ६ 

१ ९ ६ 

भाकरवाडी 


०१ 


8 mg & w g 


०४ 


०५ 


०६ 


०७ 


०८ 

० ९ 


४८ ९ 

४८ ९ 

४८ ९ 

४८ ९ 

४ ९ ० 

एकुण 


११ 

१२ 


०.२० 

०.४२ 

१.०० 

०.८० 

०.६० 

०.२० 

०.२० 


०.४६ 

०.३५ 

०.० ९ 

५.३ ९ 
संपादनाचे प्रयोजन : -मौ.नांदखेडा / भाकरवाडी येथील जमीन पाझर तलाव 
क्र .१० च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 

अनुसूची ०२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाचे स्वरुपाचे विवरण : - मौ . नांदखेडा येथील जमीन 
पाझर तलाव क्रमांक १० च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 
प्रकल्पाचे नाव : - नांदखेडा पाझर तलाव क्रमांक १० . 

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - नांदखेडा पाझर तलाव क्रमांक १० च्या 
बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 

सामाजीक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना 
पिण्याच्या पाण्याची सोय होते . 


०.५ ९ 

०.४८ 


अनुसुची ०३ 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता 
नाही , सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ०४ 

सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - ( सामाजीक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : 


अनुसुची ०५ 
नियुक्त कलेल्या प्रशासकाबाबत माहीती : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदीनुसार लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 
संदर्भ : - सबब माहिती निरंक 


( ०१ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
( ०२ ) प्रशासकीय कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( ०३ ) प्रशासकीय नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झालेला आहे त्याचा दिनांक 
: - निरंक . 


टिप : - उक्त जमीनीचा / जमीनीच्या योजनेचे ( प्लॅन ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ 
ठिकाण : - जालना 


( डॉ . संदिपान सानप ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 
२२ ९ ५ 

पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल . ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


५ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना यांजकडून 
अधिसुचना 

कलम ११ 


( भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 
मा . जिल्हाधिकारी जालना , यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / भुसं / सम -२ / 
प्र.क्र .३६ / २०२२ दिनांक ० ९ / ०६ / २०२२ भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 
सिआर २४/२०२२ मौ . भाकरवाडी पा.त. क्र . ० ९ ता . बदनापुर , जि . जालना 
क्रमांक उ . वि . अ . / भुसंपादन / सिआर २४/२०२२ दिनांक : २ ९ / ०६ / २०२२ 
ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान कलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना क्रमांक MIS - 11 / 
2014 / C.R . 77 / A - 2 , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त अधिसुचना असा केलेला आहे . ) द्वारे , भुमीसंपदान , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला सदरहू अधिसुचना संबोधण्यात यावे . ) 
अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना ( सदरहू कायद्याच्या 
कलम ३ मधील पोटकलम ) ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना 
कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचीत शासन 
म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसुची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल . ) अनुसुची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव समुचित 
शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात 
येते , असे अधिसुचीत करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपदान कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना भूधारकांच विस्थापित करण्याचे कारण साहेब जोडलेल्या 
अनुसुचित ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना सामाजीक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसुची 
०४ मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोटकलम ( १ ) 
नुसार विस्थापिंताचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता साहेब जोडलेल्या 
अनुसुची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती 
आवश्यक असल्यास , अनुसुची ०५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे . ) 

त्याअर्थी , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार अधिसुचना 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली 
कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमीनीचा अथवा जमीनीच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार 
नाही किंवा अश्या जमीनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचीत केलेल्या भुमीच्या मालमाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतुन अशा भूमी मालकांस सुट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


आणि म्हणुन ज्याअर्थी , समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसुची ०१ 


भूमीचे वर्णन : 
गावांचे नाव : - भाकरवाडी , 

अ.क्र . 

०१ 


gro 


गट नंबर 

४८ ९ 

४८ ९ 

४८ ९ 

४८ ९ 


एकुण 


ता : - बदनापुर 

संपादित क्षेत्र अंदाजे ( हे.आर. ) 

१.३३ 

१.५० 

०.४५ 

०.४० 

३.६८ 


जिल्हा : - जालना 


संपादनाचे प्रयोजन : -मौ.भाकरवाडी येथील जमीन पाझर तलाव क्र .० ९ च्या 
बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 


अनुसूची ०२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाचे स्वरुपाचे विवरण : - मौ . भाकरवाडी येथील जमीन 
पाझर तलाव क्रमांक ० ९ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 
प्रकल्पाचे नाव : - भाकरवाडी पाझर तलाव क्रमांक १० . 

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - भाकरवाडी पाझर तलाव क्रमांक ० ९ च्या 
बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 

सामाजीक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना 
पिण्याच्या पाण्याची सोय होते . 


अनुसुची ०३ 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता 
नाही , सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ०४ 

सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - ( सामाजीक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदीनुसार लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 
संदर्भ : - सबब माहिती निरंक 


अनुसुची ०५ 

नियुक्त कलेल्या प्रशासकाबाबत माहीती : 

( ०१ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याच पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
( ०२ ) प्रशासकीय कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( ०३ ) प्रशासकीय नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झालेला आहे त्याचा दिनांक 
: - निरंक . 


टिप : - उक्त जमीनीचा / जमीनीच्या योजनेचे ( प्लॅन ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ 
ठिकाण : - जालना 


( डॉ . संदिपान सानप ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी जालना . 


२२ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 


६ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना यांजकडून 
अधिसुचना 

कलम ११ 

( भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 
मा . जिल्हाधिकारी जालना , यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / भुसं / सम -२ / 
प्र.क्र .३४ / २०२२ दिनांक ० ९ / ०६ / २०२२ भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 
सिआर २१/२०२२ मौ . भाकरवाडी पा.त.क्र .१५ ता . बदनापुर , जि . जालना 
क्रमांक उ.वि.अ. / भुसंपादन / सिआर २१ / २०२२ दिनांक : २ ९ / ०६ / २०२२ 
ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान कलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना क्रमांक MIS - 11 / 
2014 / C.R.77 / A - 2 , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त अधिसुचना असा केलेला आहे . ) द्वारे , भुमीसंपदान , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला सदरहू अधिसुचना संबोधण्यात यावे . ) 
अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना ( सदरहू कायद्याच्या 
कलम ३ मधील पोटकलम ) ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना 
कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचीत शासन 
म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसुची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल . ) अनुसुची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव समुचित 
शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात 
येते , असे अधिसुचीत करणे आवश्यक आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपदान कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना भूधारकांच विस्थापित करण्याचे कारण साहेब जोडलेल्या 
अनुसुचित ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना सामाजीक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसुची 
०४ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोटकलम ( १ ) 
नुसार विस्थापिंताचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता साहेब जोडलेल्या 
अनुसुची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती 
आवश्यक असल्यास , अनुसुची ०५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे . ) 

त्याअर्थी , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार अधिसुचना 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली 
कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमीनीचा अथवा जमीनीच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार 
नाही किंवा अश्या जमीनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचीत केलेल्या भुमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतुन अशा भूमी मालकांस सुट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 


भाग १ - पुरवणी 

( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल . ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणुन ज्याअर्थी , समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसुची ०१ 


भूमीचे वर्णन : 
गावांचे नाव : - भाकरवाडी , 

अ.क्र . 

०१ 


०३ 

०४ 


०५ 

०६ 

०७ 


गट नंबर 

४७३ पै . 

४७३ पै . 


४७३ पै . 

४७३ पै . 

४७३ पै . 

४७३ पै . 

४७३ पै . 


एकुण 


ता : - बदनापुर 


जिल्हा : - जालना 


संपादित क्षेत्र अंदाजे ( हे . आर . ) 

०.७६ 

१.२१ 

०.७६ 

०.५२ 

०.५८ 

०.७६ 

०.१७ 

४.७६ 


संपादनाचे प्रयोजन : -मौ.भाकरवाडी येथील जमीन पाझर तलाव क्र .१५ च्या 
बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 


अनुसूची ०२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाचे स्वरुपाचे विवरण : - मौ . भाकरवाडी येथील जमीन 
पाझर तलाव क्रमांक १५ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 
प्रकल्पाचे नाव : - भाकरवाडी पाझर तलाव क्रमांक १५ . 

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - भाकरवाडी पाझर तलाव क्रमांक १५ च्या 
बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 

सामाजीक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना 
पिण्याच्या पाण्याची सोय होते . 


अनुसुची ०३ 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता 
नाही , सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ०४ 

सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - ( सामाजीक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदीनुसार लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 
संदर्भ : - सबब माहिती निरंक 


अनुसुची ०५ 

नियुक्त कलेल्या प्रशासकाबाबत माहीती : 

( ०१ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
( ०२ ) प्रशासकीय कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( ०३ ) प्रशासकीय नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झालेला आहे त्याचा दिनांक 
: - निरंक . 


टिप : - उक्त जमीनीचा / जमीनीच्या योजनेचे ( प्लॅन ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ 
ठिकाण : - जालना 


( डॉ . संदिपान सानप ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी जालना . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 


७ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना यांजकडून 
अधिसुचना 

कलम ११ 

( भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 
मा . जिल्हाधिकारी जालना , यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / भुसं / सम -२ / 
प्र.क्र .४० / २०२२ दिनांक १०/०६/२०२२ भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 
सिआर २६/२०२२ मौ . सागरवाडी पा.त. क्र . ११ ता . बदनापुर , जि . जालना 
क्रमांक उ . वि . अ . / भुसंपादन / सिआर २६ / २०२२ दिनांक : २ ९ / ०६ / २०२२ 
ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान कलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना क्रमांक MIS - 11 / 
2014 / C.R.77 / A - 2 , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त अधिसुचना असा केलेला आहे . ) द्वारे , भुमीसंपदान , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला सदरहू अधिसुचना संबोधण्यात यावे . ) 
अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना ( सदरहू कायद्याच्या 
कलम ३ मधील पोटकलम ) ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना 
कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचीत शासन 
म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसुची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल . ) अनुसुची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव समुचित 
शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात 
येते , असे अधिसुचीत करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपदान कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना भूधारकांच विस्थापित करण्याचे कारण साहेब जोडलेल्या 
अनुसुचित ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना सामाजीक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसुची 
०४ मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोटकलम ( १ ) 
नुसार विस्थापिंताचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता साहेब जोडलेल्या 
अनुसुची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती 
आवश्यक असल्यास , अनुसुची ०५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे . ) 

त्याअर्थी , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार अधिसुचना 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली 
कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमीनीचा अथवा जमीनीच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार 
नाही किंवा अश्या जमीनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचीत केलेल्या भुमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतुन अशा भूमी मालकांस सुट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 


( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल . ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणुन ज्याअर्थी , समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसुची ०१ 

ता : - बदनापुर जिल्हा : - जालना 
संपादित क्षेत्र अंदाजे ( हे.आर. ) 

१.१८ 

०.०८ 

०.४१ 

१.६७ 


भूमीचे वर्णन : 
गावांचे नाव : - सागरवाडी , 

अ.क्र . 
०१ 


ů i 


२२ ९ ७ 


गट नंबर 


१६८ 

१६८ 

२८६ 
एकुण 


संपादनाचे प्रयोजन : - मौ . सागरवाडी येथील जमीन पाझर तलाव क्र .११ च्या 
बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 


अनुसूची ०२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाचे स्वरुपाचे विवरण : - मौ . सागरवाडी येथील जमीन 
पाझर तलाव क्रमांक ११ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 
प्रकल्पाचे नाव : - सागरवाडी पाझर तलाव क्रमांक ११ . 

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - सागरवाडी पाझर तलाव क्रमांक ११ च्या 
बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 

सामाजीक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना 
पिण्याच्या पाण्याची सोय होते . 


अनुसुची ०३ 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता 
नाही , सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ०४ 

सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - ( सामाजीक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदीनुसार लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 
संदर्भ : - सबब माहिती निरंक 


अनुसुची ०५ 
नियुक्त कलेल्या प्रशासकाबाबत माहीती : 

( ०१ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
( ०२ ) प्रशासकीय कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( ०३ ) प्रशासकीय नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झालेला आहे त्याचा दिनांक 
: - निरंक . 


टिप : - उक्त जमीनीचा / जमीनीच्या योजनेचे ( प्लॅन ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 

दिनांक : - २ ९ / ०६ / २०२२ 
ठिकाण : - जालना 


( डॉ . संदिपान सानप ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी जालना . 


२२ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 


८ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी जालना यांजकडून 
अधिसुचना 

कलम ११ 

( भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 
मा . जिल्हाधिकारी जालना , यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / भुसं / सम -२ / 
प्र.क्र .३१ / २०२२ दिनांक ०६/०६/२०२२ भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 
सिआर १६/२०२२ मौ.सिरसगांव घाटी पा.त.क्र .१५ ता . बदनापुर , जि . जालना 
क्रमांक उ . वि . अ . / भुसंपादन / सिआर १६ / २०२२ दिनांक : १५/०७/२०२२ 


ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान कलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना क्रमांक MIS - 11 / 
2014 / C.R.77 / A - 2 , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त अधिसुचना असा केलेला आहे . ) द्वारे , भुमीसंपदान , पुर्नवसन व 
पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला सदरहू अधिसुचना संबोधण्यात 
यावे . ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना ( सदरहू 
कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ) ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी 
यांना कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचीत 
शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसुची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल . ) अनुसुची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव समुचित 
शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात 
येते , असे अधिसुचीत करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपदान कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना भूधारकांच विस्थापित करण्याचे कारण साहेब जोडलेल्या 
अनुसुचित ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना सामाजीक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या 
अनुसुची ०४ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोटकलम ( १ ) 
नुसार विस्थापिंताचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता साहेब जोडलेल्या 
अनुसुची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती 
आवश्यक असल्यास , अनुसुची ०५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे . ) 

त्याअर्थी , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार अधिसुचना 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली 
कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमीनीचा अथवा जमीनीच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार 
नाही किंवा अश्या जमीनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचीत केलेल्या भुमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतुन अशा भूमी मालकांस सुट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 


भाग १ - पुरवणी 

( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल . ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणुन ज्याअर्थी , समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी जालना यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 


अनुसुची ०१ 

भूमीचे वर्णन : 

गावांचे नाव : - खामगाव राजेवाडी ता : - बदनापुर जिल्हा : - जालना 
गट नंबर संपादित क्षेत्र अंदाजे ( हे . आर . ) 

अ.क्र . 
09 

४०४ 

०.६० 

४०४ 

०.६० 

४०४ 

०.६१ 

४०४ 

०.३८ 

४०५ 

०.६६ 

0.90 

४०५ 
एकुण 

३.५५ 


श्री ঙ & es s 


०४ 


०५ 


संपादनाचे प्रयोजन : - मौ . खामगाव राजेवाडी येथील जमीन पाझर तलाव 
क्र .१५ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता 

अनुसूची ०२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाचे स्वरुपाचे विवरण : - मौ . खामगाव राजेवाडी येथील 
जमीन पाझर तलाव क्रमांक १५ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 
प्रकल्पाचे नाव : - खामगांव राजेवाडी पाझर तलाव क्रमांक १५ . 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - खामगाव राजेवाडी पाझर तलाव क्रमांक 
१५ च्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 

सामाजीक फायदे : - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना 
पिण्याच्या पाण्याची सोय होते . 


अनुसुची ०३ 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ०४ 

सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - ( सामाजीक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदीनुसार लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 
संदर्भ : - सबब माहिती निरंक 


अनुसुची ०५ 
नियुक्त कलेल्या प्रशासकाबाबत माहीती : 

( ०१ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
( ०२ ) प्रशासकीय कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( ०३ ) प्रशासकीय नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झालेला आहे त्याचा दिनांक 
: - निरंक . 


टिप : - उक्त जमीनीचा / जमीनीच्या योजनेचे ( प्लॅन ) निरीक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , जालना यांच्या कार्यालयात करता येईल . 
दिनांक : - १५/०७/२०२२ 
ठिकाण : - जालना 


( डॉ . संदिपान सानप ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 


९ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 


जा.क्र . २०२२ / उविअ / भुसं / सिआर -१२ / २०२२ 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
दिनांक २८.०८.२०२२ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
कलम ११ ( १ खालील अधिसुचना ) 

मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / भुसं / सम -२ / सिआर ८० / २२ दि . २२.०७.२०२२ 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना महसुल 
व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसुचना " असा उल्लेख करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेडअ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी सुचीत शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


· 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींने 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु 
आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची जिल्हाधिका - याकडून भरपाई 
दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उप खंड 
( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुमसंपादन अधिकारी , भोकरदन यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : गोषेगाव 


अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 


४ . 


अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 


२२ ९९ 


तालुका : भोकरदन 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

२६४ 

२६४ 

३२६ 

३२६ 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

० हे . ३ ९ आर 

० हे . २० आर 

० हे . ०२ आर 

० हे . १ ९ आर 

० हे . ८० आर 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - मौजे गोषेगाव ता . भोकरदन जि जालना येथील गट नं . 
२६४ , ३२६ मधील एकुण क्षेत्र ०० हे . ८० आर मध्ये पाझर तलाव क्र .१२ 
करीता भुसंपादन . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे गोषेगाव ता . भोकरदन जि . जालना येथील 
पाझर तलाव क्र . १२ करीता भुसंपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौ . गोषेगाव ता . भोकरदन 
जि . जालना येथील जमीनीबाबत पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे 
पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल . 
अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे . 
सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असुन त्यास शेतक - यांची संमती आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


२३०० 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजुच्या शेतजमिनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 
वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेतजमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 


सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उप विभागीय कार्यालय भोकरदन 
क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 
ठिकाण : भोकरदन 

दिनांक : 


- २८.०८.२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी भोकरदन . 


१० 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 


जा.क्र .२०२२ / उविअ / भुसं / सिआर -११ / २०२२ 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 


दिनांक ०७.०७.२०२२ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
कलम ११ ( १ खालील अधिसुचना ) 

मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / भुसं / सम -२ / 
सिआर ५१ / २२ दि . १६.०६.२०२२ 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना , महसुल 
व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसुचना " असा उल्लेख करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेडअ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी सुचीत शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


भाग १ - पुरवणी 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींने 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उप खंड 
( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुमसंपादन अधिकारी , भोकरदन यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : लोणगाव 

अनुक्रमांक 


9 
. 


२ . 


अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 


तालुका : भोकरदन 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

३३६ 

३४१ 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 

अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

१ हे . ५० आर 

४ हे . ५० आर 

६ हे .०० आर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 
२३०१ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - मौजे लोणगाव ता . भोकरदन जि जालना येथील गट 
नं . ३३६ व ३४१ मधील एकुण क्षेत्र ६ हे . ०० आर मध्ये पाझर तलाव क्र . 
४ करीता भुसंपादन . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे लोणगाव ता . भोकरदन जि . जालना 
येथील पाझर तलाव क्र . ०४ करीता भुसंपादन . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौ . लोणगाव ता . 
भोकरदन जि . जालना येथील जमीनीबाबत पाणी पातळी वाढेल व सदर 
तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतक - यांचे जिवनमान 
उंचावेल . 


औरंगाबाद विभाग 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे . सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असुन त्यास शेतक - यांची संमती आहे . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजुच्या शेतजमिनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 
वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेतजमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उप विभागीय कार्यालय भोकरदन 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : भोकरदन 

दिनांक : 


: - ०७.०७.२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी भोकरदन 


११ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 

जा.क्र . २०२२ / उविअ / भु / सिआर -१३ / २०२२ 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
दिनांक २७.०८.२०२२ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
कलम ११ ( १ खालील अधिसुचना ) 

मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / भुसं / सम -२ / 
सिआर- ७७/२२ दि . २१.०७.२०२२ 


" 

ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग 
क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे 
जिचा निर्देश ” उक्त अधिसुचना " असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेडओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी सुचीत शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या जालना 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन ” 
असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे 
अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींने 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याकडून 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


२३०२ 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उप खंड 
( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुमसंपादन अधिकारी , भोकरदन यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 

गाव : गोषेगाव तालुका : भोकरदन 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


४ . 


५ . 


भुमापन किंवा 
गट क्रमांक 

२ ९ २ 

२ ९ २ 

२८५ 

२८४ 

२८४ 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 

० हे . २८ आर 

० हे . १६ आर 

० हे . ७० आर 

० हे . १० आर 

० हे . ११ आर 

० 

० हे . ७२ आर 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - मौजे गोषेगाव ता . भोकरदन जि जालना येथील गट नं . 
२ ९ २,२८५,२८४ मधील एकुण क्षेत्र ० हे . ७२ आर मध्ये पाझर तलाव क्र . ११ 
करीता भुसंपादन . 


प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे गोषेगाव ता . भोकरदन जि . जालना येथील 
पाझर तलाव क्र .११ करीता भुसंपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौ . गोषेगाव ता . भोकरदन 
जि . जालना येथील जमीनीबाबत पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे 
पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल . 


अनुसूची ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे . सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असुन त्यास शेतक - यांची संमती 
आहे . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


भाग १ - पुरवणी 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजुच्या शेतजमिनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 
वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेतजमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उप विभागीय कार्यालय भोकरदन 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : भोकरदन 

दिनांक : - २७.०८.२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 

भुसंपादन अधिकारी भोकरदन . 


१२ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 


जा.क्र .२०२२ / उविअ / भुसं / सिआर -७ / २०२२ 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
दिनांक ०४.०८.२०२२ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
कलम ११ ( १ खालील अधिसुचना ) 

मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / भुसं / सम -२ / 
प्र.क्र .१ दि . १४.०१.२०२२ 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग 
क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे 
जिचा निर्देश " उक्त अधिसुचना " असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेडओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी सुचीत शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 


औरंगाबाद विभाग 


मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींने विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्तनियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उप खंड 
( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुमसंपादन अधिकारी , भोकरदन यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : नांजा 


अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 


अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 


तालुका : भोकरदन 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

२२१ 

२२१ 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 

० हे . ४० आर 

० हे . ४१ आर 

० हे . ८१ आर 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - मौजे नांजा ता . भोकरदन जि जालना येथील गट नं . 
२२१ मधील एकुण क्षेत्र ० हे . ८१ आर मध्ये पाझर तलाव क्र . २ करीता 
भुसंपादन . 


प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे नांजा ता . भोकरदन जि . जालना येथील 
पाझर तलाव क्र . ०२ करीता भुसंपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौजे नांजा ता . भोकरदन 
जि . जालना येथील जमीनीबाबत पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे 
पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल . 


२३०३ 


अनुसूची - ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे . सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असुन त्यास शेतक - यांची संम्मती 
आहे . 


अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजुच्या शेतजमिनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 
वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेतजमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उप विभागीय कार्यालय भोकरदन 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : भोकरदन 

दिनांक : 


: - ०४.०८.२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी भोकरदन 


२३०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उप खंड 
( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुमसंपादन अधिकारी , भोकरदन यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 
अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 

गाव : मौजे सावरखेडा गोंधन 

तालुका : जाफ्राबाद जिल्हा : जालना 


१३ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 


जा.क्र .२०२२ / उविअ / भुसं / सिआर -१० / २२ 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
दिनांक ० ९ .०६.२०२२ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
कलम ११ ( १ खालील अधिसुचना ) 

मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / भुसं / सम -२ / प्र.क्र . 
३२/२२ दि . ०८.०६.२०२२ 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग 
क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे 
जिचा निर्देश ” उक्त अधिसुचना " असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेडअ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन 
संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या 
प्रयोजनासाठी सुचीत शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींने 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याकडून 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


अनुक्रमांक 


१ . 


गाव : मौजे वरुड बु . 

अनुक्रमांक 


१ . 


भुमापन किंवा 
गट क्रमांक 


९ ३,१०३ , १० ९ , ११४ 

१२२,८७ , ९ ७ , ९ ८,१०० 


१३३ 

एकुण क्षेत्र 


तालुका : जाफ्राबाद 


भुमापन किंवा 
गट क्रमांक 

५३८ , ५३६ , ५३४ , ५३३ 


५३२,५३१ , ५२ ९ , ५२२ 

५२१,५१५ , ५१४ , ५१३ 

५०६ , ५०४ , ४ ९ ६ , ४ ९ ४ 

४ ९ ० , ४८० , ४७५ , ४७४ 


४६१,५२५,५१४ 

एकुण क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

३ हे . ९९ आर 


३ हे . ९९ आर 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 
१४ हे . ३२ आर 


१४ हे . ३२ आर 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - सोनखेडा साठवण तलाव मौजे सावरखेडा गोंधन , ता . 
जाफ्राबाद , जि जालना येथील गट नं . ९ ३ , १०३ , १० ९ , ११४ , १२२ , ८७ , 
९ ७ , ९ ८ , १०० , १३३ मधील एकुण क्षेत्र ३ हे . ९९ आर मध्ये सोनखेडा 
साठवण तलावा करिता भुसंपादन . 

मौ . वरुड बु . ता . जाफ्राबाद जि . जालना येथील गट नं . ५३८ , ५३६ , ५३४ , 

५३३ , ५३२ , ५३१ , ५२ ९ , ५२२ , ५२१ , ५१५ , ५१४ , ५१३,५०६ , ५०४ , ४ ९ ६ , 

४ ९ ४ , ४ ९ ० , ४८० , ४७५ , ४७४ , ४६१ , ५२५ , ५१४ मधील एकुण क्षेत्र १४ हे 
३२ आर मध्ये सोनखेडा साठवण तलावा करिता भुसंपादन . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 
२३०५ 


प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे सावरखेडा गोंधन व वरुड बु . ता . जाफ्राबाद 
जि . जालना येथील सोनखेडा साठवण तलाव करीता भुसंपादन . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौजे सावरखेडा गोंधन व 
वरुड बु . ता . जाफ्राबाद जि . जालना येथील जमीनीबाबत पाणी पातळी 
वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील 
शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे . सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असुन त्यास शेतक - यांची संमती आहे . 

अनुसूची -४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजुच्या शेतजमिनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 
वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेतजमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
सबब प्रशासक नियुक्तीचाप्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उप विभागीय कार्यालय भोकरदन 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : भोकरदन 
दिनांक : - ० ९ .०६.२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी भोकरदन . 


१४ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 


जा.क्र .२०२२ / उविअ / भुसं / सिआर -१५ / २०२२ 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
दिनांक ०५.०८.२०२२ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
कलम ११ ( १ खालील अधिसुचना ) 

मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / भुसं / सम -२ / 
सिआर - ७१ / २२ दि . १५.०७.२०२२ 


ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना , महसुल 
व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसुचना " असा उल्लेख करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेडअ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी सुचीत शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या जालना 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन ” 
असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे 
अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींने 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


२३०६ 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उप खंड 
( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुमसंपादन अधिकारी , भोकरदन यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : सातेफळ 


अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 


अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 

तालुका : जाफ्राबाद 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

१८१ 


२१४ 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

० हे . ६७ आर 

० हे . ३८ आर 

१ हे . ०५ आर 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : - मौजे सातेफळ ता . जाफ्राबाद , जि जालना येथील गट नं . 
१८१ व २१४ मधील एकुण क्षेत्र १ हे . ०५ आर मध्ये पाझर तलाव क्र . ९ 
करीता भुसंपादन . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे सातेफळ ता . जाफ्राबाद , जि . जालना 
येथील पाझर तलाव क्र . ९ करीता भुसंपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौजे सातेफळ 
ता . जाफ्राबाद , जि . जालना येथील जमीनीबाबत पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतक - यांचे 
जिवनमान उंचावेल . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे . 
सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असुन त्यास शेतक - यांची संमती आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजुच्या शेतजमिनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 


भाग १ - पुरवणी 

वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेतजमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उप विभागीय कार्यालय भोकरदन 
क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : भोकरदन 
दिनांक : - ०५.०८.२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 

भुसंपादन अधिकारी भोकरदन . 


१५ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 


जा.क्र .२०२२ / उविअ / भुसं / सिआर -० ९ / २०२२ 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
दिनांक ० ९ .०५.२०२२ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
कलम ११ ( १ खालील अधिसुचना ) 

मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / भुसं / सम -२ / 
प्र.क्र .०८ / २२ दि . २०.०४.२०२२ 


2 

ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग 
क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे 
जिचा निर्देश ” उक्त अधिसुचना " असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेडओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी सुचीत शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 


औरंगाबाद विभाग 
दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींने 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , 
उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - मौजे सावरखेडा गोंधन ता . जाफ्राबाद , जि . जालना 
येथील गट नं . १५ ९ , १६० , १६३ , १६१ व १७१ मधील एकुण क्षेत्र २ हे . ९ ० 
आर मध्ये पाझर तलाव क्र . ३ करीता भुसंपादन . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे सावरखेडा गोंधन ता . जाफ्राबाद , जि . 
जालना येथील पाझर तलाव क्र . ३ करीता भुसंपादन . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उप खंड 
( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुमसंपादन अधिकारी , भोकरदन यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची १ 
जमिनीचे वर्णन 

गाव : सावरखेडा गोंधन तालुका : जाफ्राबाद 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 


४ . 


५ . 


भुमापन किंवा 
गट क्रमांक 

१५ ९ 

१६० 

१६३ 

१६१ 

१७१ 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

० हे . ४२ आर 

२ हे . ०२ आर 

० हे . ०३ आर 

० हे . ० ९ आर 

० हे . ३४ आर 

२ हे . ९ ० आर 


समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौजे सावरखेडा गोंधन 
ता . जाफ्राबाद , जि . जालना येथील जमीनीबाबत पाणी पातळी वाढेल व 
सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतक - यांचे 
जिवनमान उंचावेल . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे . सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असुन त्यास शेतक - यांची संमती आहे . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


२३०७ 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजुच्या शेतजमिनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 
वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेतजमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 
सबब प्रशासक नियुक्तीचाप्रश्नच उद्भवत नाही . 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उप विभागीय कार्यालय भोकरदन 
क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण : भोकरदन 

दिनांक : - ० ९ .०५.२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी भोकरदन 


२३०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उप खंड 
( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुमसंपादन अधिकारी , भोकरदन यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची १ 
जमिनीचे वर्णन 
तालुका : भोकरदन 


१६ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 

जा.क्र . २०२२ / उविअ / भुसं / सिआर -१४ / २०२२ 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
दिनांक ०५.०८.२०२२ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
कलम ११ ( १ खालील अधिसुचना ) 

मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / भुसं / सम -२ दि . 


०५.०७.२०२२ 

ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा 
२०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना , 
महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ ( यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसुचना " असा उल्लेख 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी सुचीत शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींने विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


गाव : कोठा जहाँगीर 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 


४ . 


५ . 

६ . 


३१ 

३२ 

३० 

३३ 

३४ 

३५ 

एकुण क्षेत्र 

अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : - मौजे कोठा जहाँगीर ता . भोकरदन , जि जालना येथील 
गट नं .३८,४०,३१,३२,३०,३३,३४ व ३५ मधील एकुण क्षेत्र ०० हे . ७२ आर 
मध्ये पाझर तलाव करीता भुसंपादन . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे कोठा जहाँगीर ता . भोकरदन , जि जालना 
येथील पाझर तलाव करीता भुसंपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौजे कोठा जहाँगीर 
ता . भोकरदन , जि जालना येथील जमिनीतीलपाणी पातळी वाढेल व सदर 
तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतक - यांचे जिवनमान 
उंचावेल . 


७ . 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

३८ 

४० 


८ . 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

२ हे . ४४ आर 

१ हे . १४ आर 

० हे . ३७ आर 

० हे . ०५ आर 

० हे . ०६ आर 

० हे . ०७ आर 

० हे . ०८ आर 

० हे . ०२ आर 

५ हे . १८ आर 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे . सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असुन त्यास शेतक - यांची संम्मती 
आहे . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 
२३० ९ 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजुच्या शेतजमिनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 
वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेतजमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उप विभागीय कार्यालय भोकरदन 
क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 
ठिकाण : भोकरदन 

दिनांक : - ०५.०८.२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी भोकरदन . 


१७ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 

जा.क्र . २०२२ / उविअ / भुसं / सिआर -०८ / २०२२ 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
दिनांक ११.०३.२०२२ 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
कलम ११ ( १ खालील अधिसुचना ) 
मा . जिल्हाधिकारी जालना यांचे आदेश जा.क्र . २०२२ / भुसं / सम -२ / 
प्र.क्र .०२ / अया- ३४/२०१८ दि . १८.०२.२०२२ 

ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना , महसुल 
व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ ( यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसुचना " असा उल्लेख करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेडअ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी सुचीत शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींने 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याकडून 
भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उप खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुमसंपादन अधिकारी , भोकरदन यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


२३१० 


गाव : पिंपरी 


अनुक्रमांक 


१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 
तालुका : भोकरदन 


२ . 


भुमापन किंवा 
गट क्रमांक 

५० 


जिल्हा : जालना 

अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 
२ हे . ९ ३ आर 
० हे . ०४ आर 
२ हे . ९ ७ आर 


५७ 

एकुण क्षेत्र 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : - मौजे पिंपरी ता . भोकरदन , जि जालना येथील गट नं . 
५० व ५७ मधील एकुण क्षेत्र ०२ हे . ९ ७ आर मध्ये पाझर तलाव क्र .७ करीता 
भुसंपादन . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे पिंपरी ता . भोकरदन , जि जालना येथील 
पाझर तलाव क्र . ७ करीता भुसंपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौजे पिंपरी ता . भोकरदन , 
जि जालना येथील जमिनीतीलपाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे 
पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल . 
अनुसूची -३ 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा पाझर 
तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे . सदरचा पाझर 
तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असुन त्यास शेतक - यांची संम्मती आहे . 
अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजुच्या शेतजमिनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 
वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेतजमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उप विभागीय कार्यालय भोकरदन 
क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 
ठिकाण : भोकरदन 

दिनांक : - ११.०३.२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 

भुसंपादन अधिकारी भोकरदन . 


१८ 

उपविभागीय अधिकारी , कार्यालय अंबड जि . जालना यांजकडून 
जाहीर प्रगटन 

क्र . २०१ ९ / उ . वि . अ.का. / इनाम / कावि -२२८२ . दि . १४ / ० ९ / २०२२ 
ज्याअर्थी मा . अपर आयुक्त औरंगाबाद यांचा निर्णय दिनांक १७ / ०१ / 
२०२२ अन्वये मौ . साष्टपिंपळगाव ता . अंबड येथील येथील सर्वे न . ४१६ मौ . 
ताडहादगाव येथील गट न . ३८२ व मौ . चंदनापुरी खु . गट नं . ९ २ मधील 
श्री . दत्त संस्थान राक्षसभुवन या इनाम जमिनीची विरासत विलंब क्षमापीत 
करण्यात येवून अतियात चौकशी कायदा १ ९ ५२ व हैद्राबाद अतियात चौकशी 
( सुधारित ) नियम १ ९ ८५ कायद्यानुसार कार्यवाही करुन संबंधीतांना सुनावणीची 
संधी देवून नियमानुसार या प्रकरणात निर्णय घ्यावा या बाबत आदेशीत 
करण्यात आले आहे . 


त्याअर्थी , श्री . नितिन दत्तात्रय डोळे , श्री . संजय दत्तात्रय डोळे , 
श्री . सचिन दत्तात्रय डोळे रा . राक्षसभुवन ता . गेवराई जि . बीड यांनी 
त्यांचे अर्जात मौ . साष्टपिंपळगाव , ताडहादगाव , चंदनापुरी खु . येथील श्री . 
दत्त संस्थान राक्षसभुवन या इनाम जमीन खालील प्रमाणे आहे . 


अ . क्र . 


9 


४ 


३ 


गावाचे नाव 
साष्टपिंपळगाव 

ताडहादगाव 

चंदनापुरी खु . 


भाग १ - पुरवणी 


गट नं . 


४१६ 

३८२ 

९ २ 


क्षेत्र 

१४ हे . ६३ आर 

९ हे . ११ आर 

५ हे . ९ आर 


उक्त श्री दत्त संस्थान राक्षसभुवन इनाम जमीनीची विरासत 
श्री . नितीन दत्तात्रय डोळे , श्री . संजय दत्तात्रय डोळे , श्री . सचिन दत्तात्रय 
डोळे रा . राक्षसभुवन ता . गेवराई जि . बीड यांचे नावे मंजूर करणे बाबत 
अर्जात नमूद आहे . 


त्याअर्थी , उपरोक्त इनाम जमीनीची विरासत अर्जदार यांचे नावे 
मंजूर करणे बाबत कोणास काही आक्षेप अगर हरकत असेल तर त्यांनी हे 
जाहीर प्रगटन प्रसिध्द झाले पासून ६ ( सहा ) आठवड्याचे आत आपला 
आक्षेप योग्य त्या कागदपत्री पुराव्यासह या कार्यालयात नोंदवावा . मुदतीत 
आक्षेप / हरकती प्राप्त न झाल्यास वरिल अर्जदाराचे नावे त्यांनी विनंती 
केल्याप्रमाणे उपरोक्त मिळकती बाबत विरासत मंजूर केली जाईल व त्यानंतर 
कोणाचाही कसल्याही प्रकारचा आक्षेप ऐकला जाणार नाही याची नोंद 
घ्यावी . आज दिनांक १५ / ० ९ / २०२२ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या 
शिक्क्यानिशी हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्दी करिता दिले आहे . 

ठिकाण - अंबड 

दिनांक- १५ / ० ९ / २०२२ 


1 

उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 

उपविभागीय अधिकारी ( अतियात ) 


वैजापुर यांजकडून 

जाहीर प्रगटन 

क्र . २०२२ / उपविअवै / इनाम / कावि -४ ९ 

सर्व जनता मौजे लासुरगाव ता . वैजापूर जि . औरंगाबाद यांना या 
जाहीर प्रगटनाद्वारे कळविण्यात येते की , मौजे लासुरगाव ता . वैजापूर जि . 
औरंगाबाद येथील दर्गाह हजरत जरजरीबक्शची इनाम जमीन सर्वे नं . 
१५१,१४८,१३७,१३१ ( गट नं .१८३,१४७,१६ ९ ) इनाम सेवा पित्यार्थ धारक 
करीत होते . शेख कलीमुद्दीन पि तमिजोद्दिन हे दि . २६.०१.१ ९९९ रोजी 
ससुन हॉस्पीटल पुणे व शेख मैनुद्दीन पि . तमिजोद्दिन हे दिनांक ११.०३.२०१३ 
रोजी मौजे लासुरगाव ता . वैजापूर जि . औरंगाबाद येथे मृत्यू पावले असून 
त्यांचे मृत्यू नंतर त्यांचे वारसापैकी त्याचा मुलगा नामे शेख फारूख पि . 
कलीमुद्दीन व इतर व शेख परवेज पि . मैनुद्दीन रा . लासुरगाव ता . वैजापूर 
जि . औरंगाबाद हे या कार्यालयास वारसाचे कार्यवाही करिता रुजू झाले 
आहेत . त्यानी दिलेल्या वारस प्रमाणपत्रानुसार खालीलप्रमाणे वारस दर्शविण्यात 
आले आहे . 


शेख कलीमुद्दीन पि . तामिजोद्दीन यांचे वारस खालील प्रमाणे 
१. शेख शमशादबी शेख कलीमुद्दीन 

२. शेख कौसर शेख कलीमुद्दीन 


३. शेख फारूख शेख कलीमुद्दीन 

४. शेख राबिया शेख कलीमुद्दीन 


शेख मैनुद्दीन पि . तामिजोद्दीन यांचे वारस खालील प्रमाणे 
१. शेख परवेज शेख मैनुद्दीन 


२. शेख शारेख शेख मैनुद्दीन 

३. शेख फैजीया शेख नासेर 

४. शेख गजाला शेख अख्तर 


५. शेख फरजाना शेख मैनुद्दीन 

६. शेख अलमास शेख मैनुद्दीन 

७. मोनीजा शेख मैनुद्दीन 


सबब प्रकरणातील उक्त वारसांचे कार्यवाहीत ज्या कोणाचे हितसंबंध 
असतील त्यांनी हे जाहीर प्रगटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झालेचे तारखेपासून सहा आठवड्याच्या आत संबंधित कागदपत्रासह लेखी 
आक्षेप उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ) कार्यालय , वैजापूर , ता . वैजापूर , 
जि . औरंगाबाद येथे दाखल करावेत . मुदतीत आक्षेप प्राप्त न झाल्यास 
अर्जदाराच्या नावे विरासत कार्यवाही मंजूर केली जाईल याची सर्व जनतेने 
नोंद घ्यावी . 

ठिकाण : वैजापूर 

दिनांक : १६.० ९ .२०२२ . 


माणिक आहेर 
उपविभागीय अधिकारी ( अतियात ) 
वैजापूर . 


२० 


पहा : 
०८/०६/२०२२ . 


२३११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 


२ ) श्री . एस . एल . फुले . सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर औसा 
यांचा दिनांक २७/०६/२०२२ ते ३०/०६/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि . ( प्रशा ) / ४३२८ / २०२२- श्री . ए . जी . साबळे , 
सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर अहमदपुर यांची दिनांक २७/०६/२०२२ ते 
३०/०६/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२५/०६/२०२२ व २६/०६/२०२२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येते . तसेच 
त्यांना दिनांक २४/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
०१/०७/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . ए . जी . साबळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . ए . जी . साबळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर अहमदपुर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . ए . जी . साबळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - ०१ जुलै , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर 


२३१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 


२१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ . दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) जिल्हा न्यायालय आदेश जावक क्रमांक ४०४२/२०२२ दिनांक 
२०/०६/२०२२ . 


३ ) श्री . ए . बी . मरलेचा , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , निलंगा 
यांचा दिनांक १८/०६/२०२२ रोजीची ( ०१ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


४ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ४२३१ / २०२२ - श्री . ए . बी . मरलेचा , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची दिनांक १८/०६/२०२२ रोजीच्या 
( ०१ ) दिवसांच्या उपभोगलेल्या वाढीव अर्जित रजेस , व रजेच्या पुढे दिनांक 
१ ९ / ०६ / २०२२ रोजी रविवार तसेच निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह , 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


श्री . ए . बी . मरलेचा , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर आले होते . 


श्री . ए.बी. मरलेचा , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्री . ए . बी . मरलेचा , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 

लातूर , दिनांक : - २८ जून , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


भाग १ - पुरवणी 


२२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ . दिनांक 


पहा : 
०८/०६/२०२२ 


२ ) श्री . के . एम . कायंगुडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर लातूर यांचा दिनांक २७/०६/२०२२ ते ३०/०६/२०२२ पर्यतची 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ४३३७/२०२२ - श्री . के . एम . कायगुंडे , २ रे 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक २७/०६/२०२२ ते 
३०/०६/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२५/०६/२०२२ व २६/०६/२०२२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना 
दिनांक २४/०६/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
०१/०७/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


श्री के . एम . कायंगुडे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . के . एम . कायगुंडे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


के . एम . कायंगुडे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ०१ जूलै , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . २१ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ००० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 

मुख्याधिकारी तथा प्रशासक , नगर परिषद उस्मानाबाद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 
३७ अन्वये सूचना 


जाहीर सूचना 

जा . क्र . ४५३८ / २०२२- ज्या अर्थी उस्मानाबाद शहराची 

( दुसरी सुधारीत विकास योजना ) महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम १ ९ ६६ च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या 
नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टीपीएस -३४० ९ / १२५६ / सी - आर / 
२ ९९ / २०० ९ / नवि -३० दिनांक ०४ एप्रिल २०१२ अन्वये मंजूर झाली असून , 
ती दिनांक १५/०५/२०१२ पासुन अंमलात आली आहे . 

ज्या अर्थी उस्मानाबाद नगर परिषदेने प्रशासकीय ठराव क्रमांक 
१ ९९ दिनांक २३/०६/२०२२ अन्वये मंजूर विकास योजना मध्ये उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये खालील फेरबदल करावयाचे ठरविले 

आहे . 


मंजुर विकास योजनेनुसार प्रयोजन 

उस्मानाबाद शहराच्या विकास योजनेतील सर्वे नं .१४६ / १ मधील 
शासकीय व निमशासकीय विभाग ( अंदाजे क्षेत्रफळ १६ आर ) ( भाग नकाशास 
दर्शविल्याप्रमाणे ) 


प्रस्तावित फेरबदल 

उस्मानाबाद शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील सर्वे नं .१४६ / १ 
मधील शासकीय व निमशासकीय विभाग ( अंदाजे क्षेत्रफळ १६ आर ) हा 
विभाग ( भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ) रद्द करुन रहिवाशी विभागामध्ये 
समाविष्ट करणे . 


औ . भ 

भाग १ अ -२१ 


६१ 


वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंग दर्शविण्यात 
आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी उक्त फेरबदला बाबत जनतेकडून सुचना व 
हरकती मागविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये सुचना 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . त्या अर्थी जे नागरीक ही सुचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत त्यांच्या 
सुचना आणि हरकती लेखी स्वरुपात उस्मानाबाद नगर परिषद उस्मानाबाद 
कार्यालयात सादर करतील त्यांचा विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम 
मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी उस्मानाबाद नगर परिषद करेल . 


उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेरबदल दर्शविणारा 
भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व 
कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल . 


नगर परिषद कार्यालय , उस्मानाबाद 

दिनांक : १२ / ० ९ / २०२२ 


( हरिकल्याण येलगट्टे ) , 
मुख्याधिकारी तथा प्रशासक , 

नगर परिषद , उस्मानाबाद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ भाग १ - अ - पुरवणी 

By The President Municipal Council 
Osmanabad Public Notice Under section 37 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act 
1966 . 

Out No. 4538/2022 Date : - 12/09/2022 


६२ 


Public Notice 

Where as the second revised development 
plan , of Osmanabad has been salctioned by the 
Government of Maharashtra in Urban Development 
No. TPS / 3409/1256 / CR / 299 / 2009 / UD - 30 Date 
04/04/2012 and came into effect from 15/05/2012 . 

Whereas the Osmanabad Municipal Council 
under its Administration resolution No. 119 Date- 23 / 
06/2022 has resolved to effect the following 
modification under section 37 of the Maharashtra 
regional and town planning Act 1966 ( hereinafter 
referred to as the " said Act " ) in the above mentioned 
second revised plan viz . 


Provision as per sanctioned D.P. 

Land Admesasuring tentativly 16R.in Sy . No. 
146 / 1Public semi Public Zone ( As shown in part plan ) 


Proposed Modification 

Public Semi Public Zone ( area Admeasuring 
tentativly16 R. ) in Sy . No. 146/1 is proposed to be 
deleted and Zone released to be included in residential 
zone . 


And whereas , the notice is hereby published as 
required under section 37 of the said Act for inviting 
suggestions and objections from public on this 
modification . Those person who will give their 
suggestions and objections in writing to the Osmanabad 
Municipal Council within one month from the publication 
of this notice , in Maharashtra Government Gazette will 
be considered by the council before submitting the said 
proposal to Government for sanction . 


The part plan showing the proposed 
modification to the said development plan is kept open 
for inspection of public in the office of Osmanabad 
Municipal Council on all the working days . 
Osmanabad , Date - 12/09/2022 


( Harikalyan Yelgatte ) 

Chief Officer & Administrator 
Municipal Council , Osmanabad . 


२ 

मुख्याधिकारी तथा प्रशासक , नगर परिषद उस्मानाबाद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 
३७ अन्वये सूचना 

जाहीर सूचना 


जा.क्र . ४५३७ / २०२२- ज्या अर्थी उस्मानाबाद शहराची 

( दुसरी सुधारीत विकास योजना ) महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम १ ९ ६६ च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या 
नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -३४० ९ / १२५६ / सी - आर / 
२ ९९ / २०० ९ / नवि -३० दिनांक ०४ एप्रिल २०१२ अन्वये मंजूर झाली असून , 
ती दिनांक १५/०५/२०१२ पासुन अंमलात आली आहे . 

ज्या अर्थी उस्मानाबाद नगर परिषदेने प्रशासकीय ठराव क्रमांक 
१५५ दिनांक ० ९ / ० ९ / २०२२ अन्वये मंजूर विकास योजना मध्ये उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये खालील फेरबदल करावयाचे ठरविले 
आहे . 


मंजुर विकास योजनेनुसार प्रयोजन 

उस्मानाबाद शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील सर्वे नं . ७५ 
मधील शेती तथा नाविकास विभाग ( अंदाजे क्षेत्रफळ १३ हेक्टर ९ १ आर ) 
( भाग नकाशास दर्शविल्याप्रमाणे ) 


प्रस्तावित फेरबदल 

उस्मानाबाद शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील सर्वे नं .७५ मधील 
शेती तथा नाविकास विभाग ( अंदाजे क्षेत्रफळ १३ हेक्टर ९ १ आर ) हा 
विभाग ( भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ) रद्द करुन रहिवाशी विभागामध्ये 
समाविष्ट करणे . 


वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंग दर्शविण्यात 
आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी उक्त फेरबदला बाबत जनतेकडून सुचना व 
हरकती मागविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये सुचना 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . त्या अर्थी जे नागरीक ही सुचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत त्यांच्या 
सुचना आणि हरकती लेखी स्वरुपात उस्मानाबाद नगर परिषद उस्मानाबाद 
कार्यालयात सादर करतील त्यांचा विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम 
मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी उस्मानाबाद नगर परिषद करेल . 

उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेरबदल दर्शविणारा 
भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व 
कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल . 


नगर परिषद कार्यालय , उस्मानाबाद 

दिनांक : १२ / ० ९ / २०२२ 


( हरिकल्याण येलगट्टे ) , 
मुख्याधिकारी तथा प्रशासक , 
नगर परिषद , उस्मानाबाद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४४ 

Proposed Modification 

Green Zone ( area Admeasuring tentativly 13 
Ha . 91 R. ) in Sy . No. 75 is proposed to be deleted 
and Zone released to be included in residential zone . 


औरंगाबाद विभाग 

By The President Municipal Council 
Osmanabad Public Notice Under section 37 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act 
1966 . 


Out No. 4537/2022 Date : -12/09/2022 
Public Notice 


Where as the second revised development 
plan , of Osmanabad has been sanctioned by the 
Government of Maharashtra in Urban Development 
No. TPS / 3409 / 1256 / CR / 299 / 2009 / UD - 30 Date 
04/04/2012 and came into effect from 15/05/2012 . 


Whereas the Osmanabad Municipal Council 
under its Administration resolution No. 155 Date- 09 / 
09/2022 has resolved to effect the following 
modification under section 37 of the Maharashtra 
regional and town planning Act 1966 ( hereinafter 
referred to as the " said Act " ) in the above mentioned 
second revised plan viz . 

Provision as per sanctioned D.P. 

Land Admesasuring tentativly 13 Ha . 91 R. 
in Sy.No.75 Green Zone ( As shown in part plan ) 


६३ 


And whereas , the notice is hereby published as 
required under section 37 of the said Act for inviting 
suggestions and objections from public on this 
modification . Those person who will give their 
suggestions and objections in writing to the Osmanabad 
Municipal Council within one month from the publication 
of this notice , in Maharashtra Government Gazette will 
be considered by the council before submitting the said 
proposal to Government for sanction . 


The part plan showing the proposed 
modification to the said development plan is kept open 
for inspection of public in the office of Osmanabad 
Municipal Council on all the working days . 

Osmanabad , Date - 12/09/2022 


( Harikalyan Yelgatte ) 
Chief Officer & Administrator 
Municipal Council , Osmanabad . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


